कोविड-१९ उपाययोजनेंतर्गत चाचणी किट्सची 
खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

रू. ३५,१२,८८,०००/- 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. १७७ /प्रशासन-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
दि. १७.०४.२०१५ 

२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी २०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दि. २६.०७.२०१७ 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

५) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य यांच्या अध्यक्षतेखाळी दि. ३१.०८.२०२० रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

६) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवेशिवसं/कोविड-१९/ 
किट्स प्रमा/औखक/१०४०५/ २०२१, दि. ०३.०८.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


माहे ऑगस्ट २०२० पासून राज्यस्तरावर कोविड-१९ च्या आरटीपीसीआर चाचण्यांकरीता 
लागणाऱ्या वेगवेगळ्या किट्स व कंझ्युमेबल्सची खरेदी प्रक्रिया हाफकिन महामंडळाकडून राबविण्यात 
आली आहे. यामध्ये पुरवठा झालेल्या किट्सपैकी आता संस्थांकडे १५ ते २० दिवस पुरेल एवढ्या चाचणी 
किट्सचा साठा शिल्लक आहे. त्या अनुषंगाने कोविड-१९ चा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई यांनी दि. ०३.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून 
कोविड-१९ चाचण्यांकरीता लागणारे रु. ३५,१२,८८,०००/- इतक्या रकमेच्या Automated RNA 
Extraction Kits ची खरेदी हाफ़कीन महामंडळाकडून करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र. १७७ /प्रशासन-२ दि. ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात कोविड-१९ उपाययोजनेसाठी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन यांच्या मागणी क्र. एस-०१, 22903998 या लेखाशीर्षाच्या, (२१) सामुग्री व पुरवठा 
उद्दिष्टांतर्गत जुले २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात रु.१८०.०० कोटी इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे 
मंजूर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी प्रस्तावित 
केल्यानुसार, कोविड-१९ चाचण्यांकरीता रु. ३५,१२,८८,०००/- (रूपये पस्तीस कोटी बारा लाख 
अठ्ठ्याऐएंशी हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या Automated RNA Extraction Kits ची खालील तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार हाफकिन महामंडळाकडून खरेदी करण्यास पुढील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Item Estimated Estimated Cost Estimated Total Cost 
Quantity per reaction 
(Rs.) (Rs.) 
Automated RNA Extraction Kits 72,00,000 48.79 35,12,88,000 
अटी व शर्ती :- 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २६.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रूग्णालये आणि संस्था यांना लागणारी औषधी व सर्जिकल साहित्य, 
रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींचीखरेदी हाफकिन जीव औषध निर्माण 
महामंडळाकडून करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार खरेदी करण्यात 
यावी. 

2) सदर Automated RNA Extraction Kits ची आवश्यकता / मागणी याची शाहानिशा / 
खातरजमा संचालनालयाने करावी. 

३) सदरहू किट्सची विर्निदिष्टे व्यापक व सर्वसमावेशक असून त्यानुसार सदर बाबींचा 
पुरवठा करू शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त 
होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

8) सदर विषयी “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका” या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र. १७७ /प्रशासन-२ दि. ०९ ऑगस्ट, 2024 


& 


१०) 


११) 


१२) 


निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र८२/भाग/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयातील नमूद विहित कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

या बाबींची खरेदी प्रक्रिया Gem पोर्टल / महाटेंडर द्वारे करावी. 

सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित केलेल्या बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा 
विहित मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

उक्त बाबींची तांत्रिक विर्निदिष्टे (6०111०9। specifications) संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळा, पुणे (NIV) / राष्ट्रीय प्रजनन 
स्वास्थ्य संशोधन संस्था, मुंबई (NIRRH) यांच्याकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्‍यक 
आहे. 

खरेदीविषयक बाबींची द्विरूक्ती (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण यांनी तातडीने लागणाऱ्या बाबींची मागणी तात्काळ 
हाफकिन महामंडळाकडे नोंदवावी. तसेच, प्रत्येक महिन्याला लागणाऱ्या बाबींची 
मागणी किमान १५ दिवस आधी हाफकिन महामंडळाकडे नोंदवावी. 

हाफकिन महामंडळाने उपरोक्त बाबींच्या खरेदीसाठी GeM / Mahatender द्वारे 
निश्चित केलेल्या पुरवठादारास एकाच वेळी पुरवठा आदेशा न देता, याबाबत संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन यांच्याकडून प्रतिमाह प्राप्त होणाऱ्या मागणीनुसार 
मासिक तत्त्वावर पुरवठा आदेशा निर्गमित करावेत. 

हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून सदर किट्स प्राप्त करून घेण्यासाठी 
तात्काळ पुढील आवर्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. 

कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यात येऊ नये. 


१३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई यांनी त्यांच्या २२१०-३३१४ या लेखाशीर्षाखाली 


१४) 


कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जुले २०२१ च्या विधानमंडळाच्या पावसाळी 
अधिवेशनात पुरवणी मागणी द्वारे मंजूर निधीपैकी रू ३५,१२,८८,०००/- इतका निधी 
तात्काळ हाफकिन महामंडळाकडे वर्ग करावा. 

हाफकिन महामंडळाने प्रत्येक वेळी निविदा करताना उपलब्ध असलेल्या चाचणी 
किट्स चा साठा व विधिग्राह्य कालावधी (expiry date) विचारात घेऊनच निविदा 
प्रसिध्द करावी. 


१५) सदर किट्॒सची मागणी ई औषधी या प्रणालीवर नोंदविण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र. १७७ /प्रशासन-२ दि. ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


2. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १५ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार 
व आवश्यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन, मुंबई व सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (खरेदी कक्ष) मुंबई यांची 
राहील. 


3. उपरोक्त बाबी खरेदीसाठी येणारा खर्च संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
यांच्या पुढील लेखाशीर्षामधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एस-१ 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
१- संचालन व प्रशासन 
(00)(09)- संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
(२२१० ३३१४) 
२१- सामुग्री व पुरवठा 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम , 
दि. १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, 
अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक -७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या"///५/.॥ीघा990[॥9.90/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलबध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०८०९२३३२३२७०१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Swati Suresh =: 
Lohar 
( स्वा. सु. लोहार) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


338786 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र. १७७ /प्रशासन-२ दि. ०९ ऑगस्ट, 2024 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

., सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय 


८. निवडनस्ती (प्रशासन -२) 


